राजगुरुनगर, जि. पुणे येथील हुतात्मा शिवराम 
हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकास आराखडा 
समितीमध्ये सदस्यांचा समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - १७ मार्च, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : 
समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३, दिनांक १४ मार्च, २०२३ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : 
समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३, दिनांक १६ मार्च, २०२३ 


शासन निर्णय :- 

हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु स्मारक परिसर विकास आराखड्याच्या संदर्भात अहवाल 
सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपर्निर्दिष्ट क्र.०१ च्या शासन 
निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये उपर्निदिष्ट क्र.०२ च्या शासन 
निर्णयान्वये डॉ.अमोल कोल्हे, मा. संसद सदस्य यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. 
सदर समितीमध्ये खाळीळ सदस्यांचा समावेडा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | मान्यवरांचे नाव पदनाम 
।१__ | श्री. अतुल देशमुख सदस्य 
२ श्री. रद बुटे सदस्य 
३ श्री. शांताराम भोसले सदस्य 
४ श्री. संजय घुंडरे पाटील सदस्य 
५ श्री. सत्यशिल राजगुरु सदस्य 
६ श्री. सुशील विठ्ठलराव मांजरे सदस्य 
9 श्री. आनंदराव बबन गावडे सदस्य 
८ श्री. विठ्ठल प्रभाकर पाचरणे सदस्य 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३१७१११३१२२०२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUMANT DINKAR 
PASHTE 


(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३ 


२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विभागीय आयुक्त, पुणे. 

८. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

९. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

११.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
QQ. dal, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

१४.महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५.महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१६.महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७.महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०. सर्व हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु स्मारक परिसर विकास समिती सदस्य (मार्फतीने 

संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय) 
२१.निवडनस्ती, सां.का. ३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


